शोतामध्ये किटकनाशक फवारणी करीत असताना 
होणाऱ्या विषबाधा, धार्मिक ठिकाणी/सार्वजनिक 
ठिकाणी होणाऱ्या चेंगराचेंगरीच्या घटना तसेच 
निवासी इमारती कोसळण्याच्या घटनांमध्ये बाधित 
होणाऱ्या आपदग्रस्तांना मदत देण्याबाबत....... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक :- सीएलएस-२०२१/प्र.क्र.२८/म-३, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- २६ जुले, २०२१ 


वाचा :- 9) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक:- आरएलएफ-११.०३/प्र.क्र.३१०/म-३, 
दि.२४.०८.२००४ 
२) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक:- आरएलएफ-२०१४/प्र.क्र.३२९/म-३, 
दि.०५.०१.२०१६ 
३) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक:- सीएलएस-२०१८/प्र.क्र.९८/म-३, 
दि.१९.०७.२०१८ 
४) विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांचे क्र.२०१९/मशाका/ने.आ./कावि-२८१७, 
दि.१४.१०.२०१९ चे पत्र 
५) विभागीय आयुक्‍त, नाशिक यांचे क्र.निधीमा/२०२१/प्र.क्र.०१/तामे २३(४/२४३४, 
२६६६, दि.०८.०२.२०२१ व दि.११.०२.२०२१ रोजीची पत्रे 
६) जिल्हाधिकारी, अकोला यांचे क्र.कक्ष-६(४/नै.आ./पॅकेज/म.सहा./कावि-४४४/२०२०, 
दि.१०.१२.२०२० चे पत्र 


प्रस्तावना :- 

संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये दहशतवादग्रस्त व दंगलग्रस्त आपदग्रस्तांना 
मदत देऊन त्यांचे पुनर्वसन करण्याबाबतची योजना अंमलात आणण्यात आली आहे. या घटनांमध्ये 
बाधित होणाऱ्या आपदग्रस्तांना द्यावयाच्या मदतीचे दर संदर्भाधीन क्रमांक २ येथील शासन 
निर्णयान्वये सुधारित करण्यात आले असून यामध्ये नक्षलवादी कारवायांमध्ये बाधित होणाऱ्या 
आपदग्रस्तांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. या घटनांव्यतिरिक्‍्त इतर अनेक मानव निर्मित 
आपत्तीच्या घटना घडतात जेथे अज्ञा घटनांमधील आपदग्रस्तांना सहानुभूतीच्या दृष्टीकोनातून 
तातडीने मदत देणे आवश्‍यक असते. तथापि san प्रकरणी मदत देण्याबाबत शासनाचे 
कायमस्वरूपी धोरण नसल्यामुळे अशा आपदग्रस्तांना तातडीने मदत देण्यामध्ये अडचणी निर्माण 
होतात. मा.उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपूर यांनी जनहित याचिका क्रमांक ११३/२०१७ मध्ये 
दिनांक २२.०२.२०१८ रोजी दिलेले आदेश विचारात घेऊन वर नमूद घटनेव्यतिरिकक्‍त इतर मानव 
निर्मित घटनांमध्ये बाधित होणाऱ्या व्यक्‍तींना मदत देण्यासाठी स्वतंत्र योजना संदर्भाधीन क्र.३ च्या 
शासन निर्णयान्वये अंमलात आणण्यात आली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएलएस-२०२१/प्र.क्र.२८/म-३, 


त्यानुसार संदर्भाधीन क्र.४ ते ७ अन्वये विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद, जिल्हाधिकारी, 
अकोला व विभागीय आयुक्त, नाशिक यांच्यामार्फत सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावांनुसार बाधित 
व्यक्‍तींना व मृत व्यक्तींच्या वारसदारांना निधी उपलब्ध करून देण्याची बाब विचाराधीन होती. 
याप्रकरणी सर्व बाबी विचारात घेऊन शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 
शासन निर्णय :- 

शेतामध्ये किटकनाशकाची फवारणी करीत असताना झालेल्या विषबाधेमध्ये मृत झालेल्या 
खालील तक्त्यात नमूद पाच व्यक्तींच्या वारसांना प्रत्येकी रू.४.०० लक्ष (रूपये चार लक्ष फक्त) या 
प्रमाणे रू.२०,००,०००/- (रूपये वीस लक्ष फक्त) व एका जखमी झालेल्या DEA रू.१२,०००/- 
(रूपये बारा हजार फक्त) अशी एकूण रू.२०,१२,०००/- (रूपये वीस लक्ष बारा हजार फक्त) एवढी 
मदत अदा करण्यास याव्दारे शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. विभागीय आयुक्त | जिल्हा मृत व्यक्तीचे नाव एकूण वितरीत 
करावयाची 
रक्‍कम 
(रु.लाखात) 
शि . विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, | 9) श्री.विष्णु गो.गायकवाड १२,००,००० 
औरंगाबाद बीड २) श्री.हुसेन गु. शोख 


3) श्री.सतिठा प्र. चवरे 


२ ।विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, ।१) श्रीमती आरस्तोळबाई अमृत पाटील ।८,००,०००/- 


नाशिक धुळे २) श्रीमती सुभद्राबाई पाटील 
३. विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, | 9) श्री. मंगेश मनोहर चित्रे १२,०००/- 
अमरावती अकोला 


एकूण २०,१२,०००/- 


२. वरील मृत व्यक्तिच्या वारसदारांना अदा करावयाची रक्‍कम विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद, 
नाशिक व अमरावती यांच्यामार्फत उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. कक्ष अधिकारी म-११ यांनी 
सदर निधी अर्थसंकल्पित वितरण प्रणाळीवर वितरीत करावा. 

३. याबाबतचा खर्च, “मागणी क्र.सी-५, प्रधान ळलेखाशीर्ष-२२३५-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 
०२, समाज कल्याण, १०४, वृध्द, विकलांग व निराश्रीत व्यक्तींचे कल्याण, (००)७०१८ 
अपघातग्रस्तांना आर्थिक मदत (अनिवार्य) (२२३५ ०३११) ३१, सहाय्यक अनुदाने" या मुख्य 
लेखाशीर्षाखाली सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षाकरिता मंजूर करण्यात आलेल्या तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा. 

४. सदर प्रकरणी खर्चाचे पत्रक विहित कालमर्यादेत न चुकता महसूल व वन विभागास प्राप्त 
होईल याची संबंधित विभागीय आयुक्‍त तसेच जिल्हाधिकारी यांनी दक्षता घ्यावी. तसेच प्रचलित 
नियमानुसार मदतीचे वाटप करण्यात यावे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएलएस-२०२१/प्र.क्र.२८/म-३, 


५. नियंत्रक अधिकारी यांना असेही कळविण्यात येते की, सदर मदतीची रक्‍कम विनाविलंब 
वितरीत करावी. तसेच कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त खर्च होणार नाही यांची 
दक्षता घ्यावी. अनुदान वाटपासंबंधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास तात्काळ पाठविण्यात यावे. 
याबाबतचा खर्चाचा मेळ महालेखापाल यांनी नोंदविलेल्या खर्चाशी घेण्यात यावा व 
महाळलेखापालाच्या ताळमेळ प्रमाणपत्रासह विनियोजन लेखे शासनाकडे तात्काळ पाठवावेत. 

६. सदर are निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक : २४७/२०२१/व्यय-९, 
दिनांक ०१.०७.२०२१ अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०२१०७२६११२१२२७९१९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Subhash Hanmant ®: 


Umaranikar 


anikar 
u=REVENUE AND FOREST 
ra, 


50f9e57d2ebc1 900120909 
cOeaccecdf4de3ec6a308b42a682 
ikar 


398 
Date: 2021.07.2 


(सु. ह. उमराणीकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

१) विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद, अमरावती, नाशिक 

२) जिल्हाधिकारी, बीड, अकोला, धुळे 

३) महाळेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 

४) महालेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 
) 
) 
) 


५) अधिदान व लेखाअधिकारी, मुंबई 

६) संचालक लेखा व कोषागरे, संगणक शाखा, मुंबई, 

७) कार्यासन अधिकारी (अर्थसंकल्प-१/म-११/पीएसी/पीएसी-१), महसूल व वन विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई, 

८) जिल्हा कोषागार अधिकारी, बीड,अकोला, धुळे 

९) निवडनस्ती (म-३ कार्यासन) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


